संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०८ फेब्रुवारी, २०१९. 
वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दि.२७ जुले, २०१८. 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८ एप्रिल, २०१८ व दि.३० ऑक्टोबर, २०१८. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, ०२ 
स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान (०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५-३०४१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षासाठी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी अनुदानित मान्यता असलेल्या संस्थांना परिपोषणांतर्गत 
सहायक अनुदानासाठी तसेच दि चिल्ड्रेन एड्‌ सोसायटी, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य परिरक्षण व अनुरक्षण संघटना, 
पुणे यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन या बाबींसाठी निधी उपलब्ध करण्यात येतो. 


2, सदर शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण F 3,32, 94,000/- (अक्षरी रुपये 
तीन कोटी बत्तीस लाख पंधरा हजार फक्त) इतका उद्दिष्टनिहाय निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांना रकाना क्र.४ प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
विद्यमान वितरीत । प्रस्तावित 
उद्दिष्ट 
तरतूद तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) ११९५.७० ८३६.९९| २३९.१४ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ९३०.०६ ७३७.०५ ९३.०० 
एकूण २१२५.७६ १६७४.०४ | 332.98 


३. Brame निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक दि.०२ एप्रिल, २०१८, दि.२७ जुले, २०१८, व दि.२५ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये ३१ सहायक अनुदानांतर्गत (वेतनेतर) वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.३० ऑक्टोबर, २०१८ च्या निधी वितरणाच्या शासन निर्णयात विहीत 
केलेल्या TU शासनास तात्काळ सादर करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८. 


षु . 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२१२१६१५२७६२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
=Gi it OF Maha 


ढ 
DN: c=IN, o=Government harashtra, ou=Women and Child 
Department, postalCode=400032, st=M 
2. 


, St=Maharashtra, 
5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1ef6de2dd57c16934e9cb667 
2cc02aa258b08, 


1 serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 lece461c9dfd9c679b2 
| V a a r 8f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2019.02.12 16:23:58 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय,पुणे 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


